कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता आयुक्तालय व त्यांच्या 
अधिनस्त कार्यालयांसाठी ९० 
संगणक खरेदी खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१५९/प्रशा-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ 
दि. २४ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ - १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र ३०/२०१३/विनियम, दि. १७/०४/२०१५ 
२. उद्योग, उर्जा व कामगार झासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-॥/उद्योग- ४, 
दि. ०१/१२/२०१६ 
३. उद्योग, उर्जा व कामगार शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. २०४/उद्योग-४, 
दि. ०८/१२/२०१७ 
४. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग शासन निर्णय क्र. कौविउ- 
२०२२/प्र.क्र. १२/प्रशा-२, दि. ११/०२/२०२२ 
५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थस- २०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
प्रस्तावना : 
आयुक्‍त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या कार्यालयाकरिता संगणक खरेदी करण्यात येणार असून सद्यस्थितीत 
आयुक्तालयाच्या अधिनस्त ८२६ संगणकापैकी २४० संगणक Pow केलेले असून ५८६ संगणक 
यंत्रणा सद्य शिल्लक आहे. मात्र शिल्लक संगणक यंत्रणेपेकी ३७९ हे सा.प्र.वि. च्या दि. 
०१/०८/२०११ च्या तरतूदीनुसार निर्ळेखन करणे जोगे आहे. तसेच याबाबत सन २०२०-२१ मध्ये 
महालेखापाल यांनी देखील त्यांच्या ऑडीट पॅरामध्ये आक्षेप नोंदविला आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष २०७ 
संगणक कार्यान्वित स्थितीत आहेत. शासनाने नवनिर्मित पालघर जिल्हयात कौशल्य, रोजगार, 
उद्योजकता व नाविन्यता मार्गदर्शन केंद्र नव्याने सुरु करण्यास मान्यता दिलेली आहे. यास्तव या 
कार्यालयास संगणक उपलब्ध करुन देणे अत्यावशक आहे. या सर्व बाबींचा सांगोपांग विचार करून 
९० ऑलइनवन (॥७५॥) संगणक खरेदीची कार्यवाही संदर्भ H.2 व ३ उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या शासन निर्णयानुसार GEM Portal वरून ऑनलाईन निविदा प्रसिध्द करुन, विहीत 
पध्दतीचा अवलंबन करून खरेदी करण्याच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

आयुक्‍त कार्यालयाच्या प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे उपलब्ध संगणकांची संख्या, निर्ळेखिन 
होणारे संगणक व भरलेली पदे यांचा विचार करता ९० संगणक प्रति रू. ५९४७२/- याप्रमाणे 
रू. ५३,५२,४८०/- (ATA GE बावन्न हजार चारशो ऐंशी फक्‍त )खर्चास संदर्भ क्र.१ अन्वये वित्तीय 


aR निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१५९/प्रशा-२ 


अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग दोन मधील अनुक्रमांक २७-अ, नियम क्र. 
७६ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच संदर्भ क्र. 
२ व ३ मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २.१३ च्या तरतूदीनुसार आणि संदर्भ क्र. ४ अन्वये 
विभागाने गठीत केलेल्या समितीची मंजुरी तसेच खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ) सदर संगणकाचे विनिर्देशा गरजेनुसार अद्यावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


ब) सदर संगणकाचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specification) हे संबंधित तज्ञांनी मान्य 
केल्याप्रमाणे व कोणत्याही विशिष्ट कंपनीस फायदा होईल sant रितीने तयार केले नसल्याबाबतची 
खातरजमा करण्यात यावी. तसेच प्रस्तावातील परिशिष्टात समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी 
करण्यात यावी. 


क) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. भासंख-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-३/ 
उद्योग-४, दि. ०१/१२/२०१६ व त्या विभागाने वेळोवेळी निर्गमित Hod शासन निर्णयान्वये 
शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत 
नियमपुस्तिका यामधील अटी व शर्ती आणि तरतूदीनुसार, काटेकोरपणे पालन करुन, विहीत 
पध्दतीने संगणक खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये व विभागाच्या 
दि. ११/०२/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या समितीच्या मान्यतेने संगणक खरेदीची 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दि.०१/१२/२०१६ व दि. २४/०८/२०१७ 
अन्वये दिलेल्या अटींच्या व श्तींच्या अनुषंगाने GEM च्या माध्यमातून संगणक खरेदी प्रक्रिया पूर्ण 
करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय खरेदी देयके कोषागारातून आहरीत करु नयेत. 


इ) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित संगणक खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत व 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत आयुक्‍त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्तालय यांनी खातरजमा 
करावी. 


3) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यावर त्यांची साठवणूक व वितरण करणे 
तसेच सदर संगणक विनावापर पडून राहणार नाही व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१५९/प्रशा-२ 


उ) वित्त विभागाच्या दि. ०४/०४/२०२२ च्या परिपत्रकान्वये खाळील लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानापैकी go टक्केच्या मर्यादेत व वितरीत असलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदरचा 
खर्च भागविण्यात यावा. 

२. सदर संगणक खरेदीसाठी येणारा खर्च “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. झेडए 
- २२३० कामगार व सेवायोजन ०२, सेवायोजन कार्यालयांचे संगणकीकरण, (०२)(०१) सेवायोजन 
कार्यालयांचे संगणकी (कार्यक्रम) १७, संगणक खर्च (22309082) (योजनांतर्गत” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर असलेल्या अनुदानातुन सदरचा खर्च भागविण्यात 
यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२४१७००५९८७०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR A णनवड s 
SANKHE - OE 


(प्रभाकर संखे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

४. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय. (आयुक्‍त, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता आयुक्तालय यांच्यामार्फत) 

५. निवडनस्ती (प्रशा-२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


